नवनिर्मित पालघर पोलीस अधिक्षक, 
कार्यालयासाठी कार्यालय प्रमुख तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१८१४/प्र.क्र.३७४/२०१४/पोल-५ अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०१४. 


संदर्भ 
(१ शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: अपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दिनांक ३१ जुले,२०१४ व 
दिनांक १३ ऑगस्ट,२०१४ 
(२) पोळीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: पोमसं/ ३६/ र.वका./ (८३००) / पालघर-अ व 
सं/४८/२०१४, दिनांक २५ ऑगस्ट,२०१४ 


शासन निर्णय 

नवनिर्मित पालघर जिल्हा दिनांक १ ऑगस्ट,२०१४ पासून कार्यान्वित झालेला असून, पोलीस 
अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण जिल्हा आस्थापनेवरील कार्यकारी/ अकार्यकारी अशी एकूण ३०२० पदे वर्ग 
करण्यात आलेली आहेत. तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षकाचे १ अस्थायी पद निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 

पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे आस्थापनेवरील ३०२१ इतक्या पदांचे वेतन व भत्ते, तसेच 
इतर खर्च भागविण्यासाठी वित्तिय नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिळा उपविभाग १ मधील अनुक्रमांक 
३ नियम दोन नुसार पोलीस अधीक्षक, पालघर यांना "कार्यालय प्रमुख" म्हणून घोषित करण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ भाग-२ परिच्छेद ८ नुसार पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी 
कार्यालय प्रमुख या नात्याने,कार्यालय अधीक्षक हे पद राजपत्रित अधिकारी असल्यास सदर 
नियमातील नियम १५६ नुसार त्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करु हाकतील. 

सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५१७/१४/विनियम, दिनांक 
४ सप्टेंबर,२०१४ आणि क्रमांक:१७१/१४/कोषा प्र-५,दिनांक ५ सप्टेंबर,२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


SRA निर्णय क्रमांकः पोलीस-१८१४/प्र.क्र.३७४/२०१४/पोल-५ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९०९१४०४४७७३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डू Digitally signed by Shaila 
S h al la Ravindra Mithbavkar 
DN: CN = Shaila Ravindra 
a Mithbavkar, C = IN, S = 
R avin d ra MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


M ith bav kar Date: 2014.09.09 15:19:07 


+05'30' 
(शैला मिठबावकर) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,कोकण परिक्षेत्र,नवी मुंबई 
३. पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण 
४. पोलीस अधीक्षक, पालघर 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १/२, मुंबई/ नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, मुंबई/ नागपूर 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९. कोषागार अधिकारी (ठाणे ग्रामीण/ पालघर), 
१०.निवडनस्ती (का-पोलळ ५३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


